जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा 
बदल्यांसाठी सुधारित धोरण. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : आंजिब-२०२३/प्र.क्र. ११७ /आस्था-१४ 
२५, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१, 
दिनांक : १२ जून, २०२४. 
वाचा : 
१) शासन निर्णय क्र. आंजिब-२०२३/प्र.क्र. ११७ /आस्था-१४, दिनांक २३.०५.२०२३. 


शासन शुद्धीपत्रक 
जिल्हा परिषद शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी सुधारित धोरण वाचा क्र . १ येथील ग्राम 
विकास विभाग शासन निर्णय क्र. आंजिब-२०२३/ प्र.क्र. ११७/ आस्था-१४ नुसार निश्चित करण्यात आलेले 
आहे. 
सदर झासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४ येथील 
“वरील प्रकरणांबाबत सर्व कागदपत्र प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार 


आंतरजिल्हा बदलीची प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील” 
या ऐवजी 


“वरील प्रकरणांबाबत सर्व कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार 
आंतरजिल्हा बदलीची प्रकरणे प्रकरणपरत्वे ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने निकाली काढण्यात 
येतील.” असे वाचावे. 
सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०६१२१४२७०७१९२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PANDIT KHANDERAO 


PA N D IT KH A N D E RAO eae DIT KHANDERAO JADHAV, 


J A D H AV o=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, ou, 
email=pandit.jadhav@nic.in, c=IN 
Date: 2024.06.12 16:14:17 +05'30' 


(पं.खं.जाधव) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः आंजिब-२०२३/प्र.क्र.११७/आस्था १४ 


मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये (सर्व विभाग) 

माहिती व जनसंपर्क संचालनालय यांना प्रसिध्दीसाठी अग्रेषित. 

सर्व कार्यासने, ग्रामविकास विभाग 

निवडनस्ती कार्यासन आस्था.१४, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


